सन २०२३-२४ या वर्षात आदिवासी 
विकास विभागाच्या अनिवार्य खर्चाच्या 
योजनांतर्गत निधी वितरण. 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बीयुडी-२०२३/ प्र.क्र.०१/कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ०५ जून, २०२३. 


वाचा:- 
१. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थस-२०२२/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३. 
२. आदिवासी विकास विभाग झासन निर्णण क्र.बियुडी-२०२२/प्र.क्र.०१/कार्यासन-६ 
दि.०५.०४.२०२३, दि.२८.४.२०२३. 
प्रस्तावना : - 


“महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक, २०२३” यास विधानमंडळाने मंजुरी दिलेली असुन महाराष्ट्राचे राज्यपाल 
यांनी त्यास अधिसंमती दिलेली आहे. त्यानुषंगाने वित्त विभागामार्फत अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि 
संनियंत्रण (BEAMS) वितरण प्रणाळीवर अनिवार्य खर्चांतर्गत योजनांच्या बाब क्र.०१-वेतन व ३६-सहायक 
अनुदाने (वेतन) या उद्दीष्टांकरीता अर्थसंकल्पीत तरतुदींच्या एकूण २४%, तर (बाब क्र.१२, १६, २६, ३१, ३२, 
३३, ३५, ५३, ५४ वगळून) इतर सर्व बाबींकरीता अर्थसंकल्पीत तरतुदींच्या एकूण २० % निधी वितरणासाठी 
उपलब्ध करुन दिला आहे. सदंर्भाधीन क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये बाब क्र.०१-वेतन, ०६-दूरध्वनी, वीज 
व पाणी, १०-कंत्राटी सेवा, १४-भाडेपट्टी व कर व ३४-शिष्यवृत्त्या/विद्यावेतने या उद्दीष्टांकरीता अर्थसंकल्पीत 
तरतुदींच्या प्रमाणात २०% व इतर बाबींकरीता १० % मर्यादेतील निधी वितरीत करण्यात आला आहे. आता 
वित्त विभागाने उपलब्ध करुन दिलेल्या निधी वितरण मर्यादेत उर्वरीत वितरणासाठी शिल्लक बाब क्र. ०१- 
वेतन उद्दीष्टाकरीता ४ %, ६, १०, I व ३४ बाब वगळता इतर सर्व बाबींकरीता १० % निधी आदिवासी 
विकास विभागाच्या अनिवार्य खर्चाच्या योजनांतर्गत उर्वरीत निधी संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत 
करण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : - 


आदिवासी विकास विभागाच्या “अनिवार्य खर्च” अंतर्गत मागणी क्र.टी-२ व टी-४ या खाली सोबतच्या 
विवरणपत्रातील रकाना क्रमांक-२ मध्ये नमूद योजनांकरीता रकाना क्रमांक-५ प्रमाणे वेतन, दुरध्वनी वीज व 
पाणी, कंत्राटी सेवा, भाडेपट्टी कर इत्यादी बाबीकरीता यापुर्वी वितरीत निधी विचारात घेवून उर्वरीत निधी 
संबधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत व खर्च करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. सदर निधी 
संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांना वितरीत करण्यात यावा. सदर निधी खर्च करतांना 
संबंधितांमार्फत राज्यशासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेमधील 
विहीत तरतुदी व अटी शर्तीचे पालन करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


३. सदर are निर्णय वित्त विभागामार्फत अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करुन 
दिलेल्या निधी मर्यादेत प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२३०६०२१५४०३५१५२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझ्ञानुसार व नावाने. RAJENDRA 
DEVARAM 


BHAWARI 


Digitally signed by RAJENDRA DEVARAM 
BHAWARI 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=TRIBAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=e2f5429d49742f96b79e4293421ba2df 
a8a71cad3864b9b289879d173b67fcdc, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=F617DED8E7182679ED107E635 
11160B2054D23D8173AD985E5B569A5802CEA 
5A, cn=RAJENDRA DEVARAM BHAWARI 

Date: 2023.06.06 18:43:54 +05'30' 


(राजेंद्र दे. भवारी ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई 


. अपर मुख्य सचिव, आदिवासी विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय,मुंबई 


१ 

२ 

३. आयुकत, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 
४. आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 

५. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 


६. महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई /नागपूर. 


७. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 
८. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 


९. सर्व उपसचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


१०. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 
११. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१२. निवड नस्ती (का-६). 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०१/कार्यासन-६, दि. ०५ जून,२०२३ सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 
ere सदर शा.नि. 
साठीची अन्वये वितरीत 
अ.क्र. योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट क्रमांक अर्थसंकल्पिय | करण्यात येत । नियंत्रक अधिकारी 
अर्थसंकल्पिय 
असलेली 
तरतूद 
तरतूद 
७ Q 3 | ४. | 4 & 
मागणी क्रमांक-टी-२ 
२२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण, 
०२-अनुसूचित जमातीचे कल्याण, 
| ००) (०१) आदिवासी विकास ०१-वेतन ८०००० 3200,000 | आयुक्‍त, आदिवासी 
आयुक्तालय (अनिवार्य खर्चा | 55-अविकालीन मत्ता जू २८०८ विकास, नाशिक 
(लेखाशिर्ष २२२५१०२५ दुस्नोजीजन 
०६-दुरध्वनी,वीज व पाणी १००० ०.००० 
११-प्रवास खर्च ८४० ८४.००० 
१३-कार्यालयीन खर्च २५०० २५०.००० 
१४-भाडेपट्टी व कर २४४ ०.००० 
२७-लहान बांधकामे १२७६ १२७.६०० 
२८-व्यावसायिक सेवा १५०० १५०.००० 
एकूण ८७६१० ३८३६.६०० 
२ ००) (०२ प्रादेशिक कार्यालये- | ०१-वेतन १३२८२७ ५३१३.०८० | आयुक्त, आदिवासी 
जनजाती विकास विकास. नाशिक 
आगर ae ee ai ३-अतिकालीन भत्ता १९१ १९१०ठ| विकास, नाशिक 
आयुक्त.(अनिवार्य खर्च) (लेखाशिर्ष nena a ah 
२२२५ १०३४) ee aa १६९० ०.००० 
११-प्रवास खर्च १४७० १४७.००० 
१३-कार्यालयीन खर्च ८२६९ ८२६.९०० 
१४-भाडेपट्टी व कर १४७२ ०.००० 
एकूण १४५९१९ ६३०६.०८० 
३ (००) (०३) प्रकल्प अधिकारी ०१-वेतन ५५६२२७ २२२४९.०८० | आयुक्‍त, आदिवासी 
(अनिवार्य खर्च) (लेखाशिर्ष ०३-अविकालीन भत्ता ०१६४ शनक विकास, नाशिक 
षु 
3-4. ०६-दुरध्वनी,वीज व पाणी ५०६० ०.००० 
११-प्रवास खर्च ८७८४ ८७८.४०० 
१३-कार्यालयीन खर्च २५०१४ २५०१.४०० 
१४-भाडेपट्टी व कर ४८१६ ०.००० 
एकूण ६०१०६५ २५७४५.२८० 
४ | (००) (०४ एकात्मिकृत क्षेत्र विकास | ०१-वेतन ६८८८ २७५.५२० | आयुक्त, आदिवासी, 
कार्यक्रम (अनिवार्य खर्च) ०३-अविकालीन भत्ता र्‌ ०.९०० | संशोधन व प्रशिक्षण 
(लेखाशिर्ष २२५१०५२)  |5६दुरव्वनी वीज व पाणी ३० soca), तयी 
११-प्रवास खर्च १२१ १२.१०० 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०१/कार्यासन-६, दि. ०५ जून,२०२३ सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 
कान काता सदर शा.नि. 
अन्वये वितरीत 
अ.क्र. योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट क्रमांक sia करण्यात येत | नियंत्रक अधिकारी 
अर्थसंकल्पिय 
तरतूद असलेली 
तरतूद 
al Q 3 शिश 4 & 
१३-कार्यालयीन खर्च १६० १६.००० 
एकूण ७२१३ ३०४.५२० 
५ | (04) (०१)- जनजाती संशोधन व | ०१-वेतन 42299 २०८८.४४० | आयुक्‍त, आदिवासी, 
प्रशिक्षण संस्था, पुणे (अनिवार्य । 55 अतिकालीन भत्ता 22 2.200 | संशोधन व प्रशिक्षण 
खर्च) (२२२५ १३०१) ०६-दुरध्वनी,वीज व पाणी ३७० 0000 संस्था, पुणे. 
११-प्रवास खर्च ४०० ४०.००० 
१३-कार्यालयीन खर्च ५९२ ५९.२०० 
१६-प्रकाशने शिया ० | 0.00 | 00 
२६-जाहिरात व प्रसिध्दी ——e | | 0.00 | .०० 
२८-व्यावसायिक सेवा mz 0.400 
३४-शिष्यवृत्त्या/विद्यावेतने | १०० | ०.००० 
एकूण ५३७०७ २१९०.०४० 
एकूण मागणी क्रमांक टी-२ ८९५५१४ |  ३८३८२.४२० 
मागणी क्रमांक-टी-४ 
२२५१-सचिवालयीन-सामाजिक सेवा 
६ (००) (09) आदिवासी विकास | ०१-वेतन १५४३०० ६१७२.००० उप सचिव, 
विभाग (अनिवार्य खर्च) (लेखाशिर्ष | 5६_दुरध्वनी,वीज व पाणी 1१००] ह 0.000 | आदिवासी विकास 
2249 0299) 90 aa सेवा aoe 3.000 विभाग, मंत्रालय, 
११-प्रवास खर्च १००० १००.००० मुंबई 
१२-विदेश प्रवास खर्च ae 0,000 
१३-कार्यालयीन खर्च ३२०० 320,000 
एकूण २२५१ 0299 १६०३०१ ६५९२.००० 
उप सचिव, 
é (00)(02) संगणक खर्च कणा, is ice आदिवासी विकास 
(लेखाशिर्ष-२२५१ ०५७२) विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई 
एकूण मागणी क्रमांक टी-४ १६०८९१ ६६५१.०० 
एकूण अनिवार्य खर्च 
१०५६४०५ ४५०३३.४२ 
एकूण मागणी क्र.टी-२-- टी-४ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


